महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक : बीजीटी - २०२०/प्र.क्र.१३९/आरोग्य ३ 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 
१०वा मजला, संकुल इमारत, 
जी. टी. रुग्णालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २०.१०.२०२०. 


प्रति, 

सचिव, (बांधकामे) 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 


विषय : सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये मंजुर करण्यात 
आलेला निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महादेय, 

सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या 
अखत्यारीत बांधकामासाठी मंजुर असलेल्या नियतव्ययापैकी सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पीय 
अधिवेशनामध्ये कामनिहाय निधी मंजुर करण्यात आलेला आहे. सोबतच्या परिशिष्ट “अ” मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे आरोग्य संस्था निहाय निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागास पुढीलप्रमाणे हस्तांतरीत 


करण्यात येत आहे. (रु. हजारात) 
अ.क्र. | मुख्य लेखाशिर्ष हस्तांतरीत 
निधी 
| मोठी रुग्णालये ९९९१५.०० 
लेखाशिर्ष  ४२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य सेवा यावरील 
भांडवली खर्च, 


०१- नागरी आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय्य)- पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- 
इमारती, ११०- रुग्णालय व दवाखाने, 

(१)(अ) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- इमारती, 

(00)(09) मोठी बांधकामे (४२१०००१४), 

५३- मोठी बांधकामे 


2 ग्रामीण रुग्णालये बांधकामे क 
लेखाशिर्ष  ४२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य सेवा यावरील 
भांडवली खर्च, 


शासन निर्णय क्रमांकःबीजेटी-२०२०/प्र.क्र.१३९/आरोग्य-३ 


०२- ग्रामीण आरोग्य सेवा, 

१०४- सामुहिक आरोग्य केंद्र, 

(००)(०१) मोठी बांधकामे (४२१००३९१) (दत्तमत), 
५३- मोठी बांधकामे 


सदर निधी सोबत जोडण्यात आलेल्या कामासाठीच वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी 
दुसर्‍या कामावर खर्च करावयाचा झाल्यास सार्वजनिक आरोग्य विभागाची परवानगी घेण्यात यावी. 
विभागाच्या परवानगी शिवाय इतर कोणत्याही कामावार खर्च करण्यात येवू नये. 


सदर शासन पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in UT संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१००७१५०५०९६४१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sanjeev 
Harishchandra Dhuri 


. 

S a NJ e eV DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Rural 
Development Department, 

H 1 h h postalCode=400001, 

ते rl S 7 C 7 ठे st=Maharashtra, 

2.5.4.20=b2040f8afae5b15468c26c 
d79b1393381092c74fb3501bf565f 


n d fa D h 1 ri 466dec2136a36, cn=Sanjeev 


Harishchandra Dhuri 
Date: 2020.10.21 12:40:44 +05'30' 


(सं.ह. धुरी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१) आयुक्‍त आरोग्य सेवा, आरोग्य भवन, मुंबई. 
२) संचालक-१ आरोग्य सेवा, मुंबई 
३) संचालक - २ आरोग्य सेवा, पुणे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःबीजेटी-२०२०/प्र.क्र.१३९/आरोग्य-३ 


प्रपत्र "अ" 
निधी वितरणासाठी कामाची यादी 
रु हजारात 
Estimated 
Ole Cost Budget 
ग: Name of the Works अंदाजित Estimates 2020- 
21 
खर्च 
(420 0014) (मोठी बांधकामे) 
ह| जिल्हा रुग्णालय धुळे येथील Goo खाटांच्या स्त्री व बाल 
रुग्णालयाची दुरुस्ती करणे (फेब्रुवारी २०२०) 081 el 
उपजिल्हा रुग्णालय, लोहा जि. नांदेड येथील 
२ निवासस्थान, संरक्षण भिंत व अंतर्गत रस्ते बांधकाम eae a 
२०० खाटांचे जिल्हा रुग्णालय औरंगाबाद येथे पाणी 
रै पुरवठयासाठी स्वतंत्र पाईपलाईन करणे (फेब्रुवारी २०२०) 18700 9350 
विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती टप्पा २ 
व इमारतीमध्ये सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टीम नायट्रस 
ऑक्साईड तसेच एअर व सेंट्रल TR सिस्टम बसविणे 53902 26951 
(फेब्रुवारी २०२०) 
4 १०० खाटांचे स्त्री रुग्णालय, वाशिम येथील मुख्य इमारत 
१ | बांधकाम (सुप्रमा) (फेब्रुवारी २०२०) 256592 25659 
उपजिल्हा रुग्णालय कारंजा जि. वाशिम येथील रॅम्पचे 
६ बांधकाम (फेब्रुवारी २०२०) 12008 0९९0१ 
एकूण 99915 
(42100391) (ग्रामीण रुग्णालये) 
न्यायालयाच्या अदेशानुसार ग्रामीण रुग्णालय, 
७ | अक्कलकोट जि. सोलापूर येथील जमीन संपादित करणे 9303 9303 
(फेब्रुवारी २०२०) 
एकूण 9303 
वितरणासाठी प्रस्तावित एकूण 109218 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


